Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 

YAYON 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक २३ ] 

गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , 

शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

पृष्ठे 

नाही . 

9-0 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 
9-8 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३० . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

वाचा - ( १ ) शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग , क्र . एलक्यूएन - ०१-२०१७- प्र . क्र . १२ / अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ . 
( २ ) मा . जिल्हाधिकारी यांचे आदेश पत्र क्र . जि . का - भूसंपादन - अका- आ . क्र . ४ ९६- कावि -४६३ , दिनांक २१ जुलै २०२१ . 
( १ ) 

अ . - एक -१ ( १५५१ ) . 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

( ३ ) शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण - ०३-२०१५ - प्र . क्र . ३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ . 

( ४ ) शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण - ०३-२०१५ - प्र . क्र . ३४ / अ -२ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ . 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 
जाहीर नोटीस 

क्रमांक उविअ - मुर्तिजापूर- प्रस्तु - १ - आ.क्र.- कावि - ७७३-२०२२ 

ज्याअर्थी , सदर विषयामध्ये वरील वाचा पत्र क्र . ( २ ) नुसार मा . जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे आदेश पत्र या कार्यालयास प्राप्त झाले असून , 
त्यामध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , अकोला यांनी बोरगाव निघोट लघु पाटबंधारे योजना , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला 
अंतर्गत प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता , मौजे बोरगाव निघोट , ता . मुर्तिजापूर मधील ०.५५ हे . आर क्षेत्रफळाचे खाजगी वाटाघाटीने सरळ खरेदी करणेबाबत 
संपादनाचा प्रस्ताव सादर केला असून , त्यामध्ये मा . जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी नियमानुसार जमीन संपादनाची कार्यवाही करणेबाबत आदेशित केले 
आहे . 

त्याअर्थी , वरील वाचा क्र . ( १ ) नुसार उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर यांच्या कार्यालयाकडून , कार्यान्विन यंत्रणा 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , अकोला यांचे वतीने जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत संबंधित 
खालील दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमानुसार खालील दिल्याप्रमाणे खाजगी जमीन संपादनासंबंधी दस्ताऐवज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 

अनुसूची - एक 

खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , अकोला यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची- दोन 

बोरगाव निघोट लघु पाटबंधारे योजना , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला अंतर्गत प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरिता , मौजे बोरगाव निघोट , ता . मुर्तिजापूर 
येथील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूमि संपादन , पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना 
वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित 
जमिनीसाठी परिगणीत होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 

अनुसूची - तीन 

संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , 
मृद व जलसंधारण विभाग , अकोला यांचे नावे खरेदी करून देण्यात स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला 
संपूर्णतः अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र ( विकल्प ) मागविण्यात आलेली आहे . 

१. संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र ( विकल्प ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व 
जलसंधारण विभाग , अकोला यांचेकडे दाखल करावीत . 

२. संमतीपत्राचा ( विकल्प ) विहीत नमुना जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , अकोला यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

अनुसूची - चार 

सरळ खरेदी प्रकरण क्र . एलएक्यू- ४७ - बोरगाव निघोट - १०-२०२०-२१ , मौजे बोरगाव निघोट , ता . मुर्तिजापूर मधील ०.५५ हे . आर क्षेत्रफळाचे 
खाजगी वाटाघाटीने बोरगाव निघोट लघु पाटबंधारे योजना , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला अंतर्गत प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता , उप अधीक्षक , भूमि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

3 

अभिलेख , मुर्तिजापूर यांचेकडील पत्र क्र . भूसंपादन - बोरगाव - जा . क्र . १८३ , दिनांक २१-०१-२०२१ नुसार प्राप्त मोजणी शिट मो . र . क्र . ६३५ / २०१ ९ 
नुसार सादर केलेल्या संयुक्त मोजणी अहवालानुसार सरळ खरेदीने संपादन करावयाच्या जमीनीचा तपशील - 

जमिनीचा तपशील 

सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - ४७ - बोरगाव निघोट - १०-२०२०-२१ , मौजे बोरगाव निघोट , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 

शेरा 

अ . क्र . 

गट क्र . 

एकूण संपादन करावयाचे संयुक्त मोजणी अहवालानुसार 
धारकाचे नाव 

क्षेत्र 

क्षेत्र 

विहीर / बोअरवेल 
( ६ ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ७ ) 

हे . आर 

हे . आर 

८५ 

१ 

११३ 

०५५ 

मोहम्मद अजहर मोहम्मद मजहर 

१ विहीर कच्ची 

मो . र . क्र . ८०/१० च्या संयुक्त 
मोजणी अहवालामध्ये सुद्धा १ विहीर 
नमूद आहे . 

एकूण क्षेत्र . 

११३ 

०५५ 

टीप : 

१. वरीलप्रमाणे सरळ खरेदीने संपादित होणा - या जमिनीबाबत कोणाचे काही आक्षेप / हरकती असल्यास , त्यांनी सदर जाहिर नोटीस प्रसिद्ध 
झाल्यापासून १५ दिवसाचे आत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर यांचे कार्यालयामध्ये व्यक्तीशः किंवा प्राधिकृत 
प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित राहून आक्षेप / हरकती सादर करावेत . मुदतीनंतर प्राप्त होणा - या आक्षेप व हरकतींचा विचार केला जाणार नाही . 

२. उक्त जमिनीच्या आराखड्यामध्ये भूसंपादित नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 

अभयसिंह मोहिते , 
उपविभागीय अधिकारी 

मुर्तिजापूर 
दिनांक ६ मे २०२२ . 

तथा भूसंपादन अधिकारी , 
मुर्तिजापूर . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३१ . 

प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , यांजकडून 
अंतीम आदेश 

क्रमांक प्राउआ - नियमन - क- १०३ - अंतिम आदेश - २६७२-२०२२ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
क्रमांक - सीएसजी -१०७१ - सी ( ३ ) दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच कृषि व सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी . टी . आर . १०७४-२५१०९ - सी - ९ , 
दिनांक ४ जानेवारी १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग - २०१७- प्र . क्र . १२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्या - ४ - यंत्रमाग - ब - ५ - १०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे रॉयल फॅब शेड्यूल कास्ट गारमेंट इंडस्ट्रीयल को - ऑप सोसायटी लि . , अमरावती , 
र . नं . ३४० या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये समापन करण्यासंबधी अंतरीम आदेश पारित करीत 
आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहु संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . जी . टी . वडेकर , 
स . अ . श्रेणी - १ , तालुका भातकुली , जि . अमरावती यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदरहु आदेश आज दिनांक ५ मे २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 

५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

अंतीम आदेश 

क्रमांक प्राउआ - नियमन - क- १०३ अंतिम आदेश - २६८१-२०२२ . – 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
क्रमांक - सीएसजी -१०७१ - सी ( ३ ) दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच कृषि व सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी . टी . आर . १०७४-२५१०९ - सी - ९ , 
दिनांक ४ जानेवारी १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग - २०१७ - प्र.क्र . १२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्या - ४- यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे कामधेनू वस्त्रोद्योग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , अमरावती , र . नं . ३४१ या 
संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये समापन करण्यासंबधी अंतरीम आदेश पारित करीत आहे . तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहु संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . अ . ना . महल्ले , स . अ . श्रेणी - १ , अंतर्गत 
तालुका उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदरहु आदेश आज दिनांक ५ मे २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 

सीमा पांडे , 

नागपूर : 
दिनांक ५ मे २०२२ . 

प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३२ . 


